चिचपल्ली जि. चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची 
स्थापना या योजनांतर्गत योजनेतील १३ पदांना सन 
२०२२-२३ मध्ये पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५२/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २९ ऑगस्ट, २०२२ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.२१.०९.२०२१ 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २२.०२.२०२२ 

४. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३/ 
योजनेत्तर/प्र.क्र.५४ (२१-२२)/२४८, दिनांक ०८.०२.२०२२ 

५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५२/फ-९, दि.१६.०३.२०२२ 

६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८.०८.२०२२ 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 

कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२/२१-२२/९६, दिनांक २२.०८.२०२२ 


भ्र 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.४ व ७ 
अन्वये “नवीन बांबू धोरण जाहिर करणे व त्या धोरणाची व्यापक अंमलबजावणीकरिता चिचपल्ली जि.चंद्रपूर येथे 
बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना” या योजनांतर्गत योजनेतील १३ अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षामध्ये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत 
विनंती केलेली आहे. 

यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये “नवीन बांबू धोरण जाहिर करणे व 
त्या धोरणाची व्यापक अंमलबजावणीकरिता चिचपल्ली जि.चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना” 
या योजनांतर्गत योजनेतील १३ अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

तसेच सदर योजनेत्तर योजनेमध्ये एकूण मंजूर अस्थायी स्वरुपाचे २३ पदांपैकी मशिन निर्देशक-२ पदे, 
सहाय्यक मशिन निर्देशक-२ पदे व देखभाल सेवक यांची ६ पदे संदर्भ क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये निरसित 
करण्यात आलेले आहे. उर्वरीत १३ पदे संदर्भ क्र.२ च्या सुधारीत आकृतीबंधाचे पुर्नगठन प्रमाणे वन विभागाच्या 
एकूण २६५७३ पदांमध्ये समाविष्ठ आहेत. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ दिनांक १८.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेहा आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, BAM अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५२/फ-९ 


त्यानुसार “नवीन बांबू धोरण जाहिर करणे व त्या धोरणाची व्यापक अंमलबजावणीकरिता चिचपल्ली 
जि.वचंद्रपूर येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना” या योजनांतर्गत योजनेतील १३ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार शासनाची 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेला 
आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


सदर पदांवर होणारा खर्च, मागणी क्र.सी-१० प्रधान शीर्ष ४४१५ कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण 
यावरील भांडवली खर्च, ०६ वनीकरण, पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना, राज्य योजनाअंतर्गत योजना, (००४) 
संशोधन, (००) (०२) बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली (४४१५ ०१९२), ०१ वेतन या लेखा शिर्षाखाली सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर कालावधीमध्ये त्यांच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृत्तीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे 
MRAP आहे. या नंतर सुधारीत आकृत्तीबंध निश्चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९०११२०१३००३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PINGALE BHANUDAS Ono SINGALE BHANUGAS NARAYAN, GaN, 


VERNMI 


NARAYAN MABARASHTRA ey REVENUE AND FOREST 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), चंद्रपूर 

५. संचालक, चिचपल्ली बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली, ता.जि.चंद्रपूर 

६. महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

७. वित्त विभाग, व्यय-१०/वित्तिय सुधारणा-१ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. कार्यासन अधिकारी फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

९. कक्ष अधिकारी ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१०. फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५२/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५२/फ-९, दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ 


सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 
अ.क्र पदांचे नाव अस्थायी पदांची संख्या 

| a संचालक (डायरेक्टर) 1 प 
२ | पर्यवेक्षक a a 
३ | हस्तशिल्प निर्देशाक २ 
४ | वनपाल a, a 
५ | लेखापाल 1 प 
६ । लिपीक i 2 
७ | वनरक्षक 1 प 
८ | वाहन चालक a. 
९ | देखभाल सेवक ४ 

एकूण १३ 


PINGALE BHANUDAS ५१७६००१५४७ C= IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
NARAYAN MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 


DEPARTMENT 
Date: 2022.09.01 12:06:30 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


KKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


